सह्याद्री राज्य अतिथिगृहास भाजीपाला व 
फळे पुरवठा करण्यासाठी ई-निविदांची 
छाननी करण्यासाठी समिती गठीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१४१८/प्र.क्र.१०५/३१ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 

दिनांक-१६/१०/२०२० 

शासन निर्णय :- 
सामान्य प्रशासन विभागाच्या राजशिष्टाचार शाखेच्या अधिपत्याखालील सह्याद्री राज्य 

अतिथीगृहात भाजीपाला व फळे पुरवठा करण्यासाठी मागविण्यात आलेल्या ई-निविदांची छाननी 
करुन सुयोग्य निविदेची शिफारस करण्यासाठी खालील प्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे. 


fa | सह सचिव -कार्यासन (राजशिष्टाचार)३१ -अध्यक्ष 
२ | अवर सचिव -कार्यासन)३१) -सदस्य 
3 | उद्योगसहसंचालळकविभागीय) सदस्य- 


उद्योग संचालनालयाचे प्रतिनिधी/(कार्यालय 
४ | विभागीय अधिकारीलेखा व/(लेखा व कोषागारे) | सदस्य- 
कोषागारे संचालनालयाचे प्रतिनिधी 
५ | व्यवस्थापक, सह्याद्री राज्य अतिथीगृह सदस्य- 

६ | कक्ष अधिकारी -कार्यासन) (राजशिष्टाचार)३१) | -सदस्य सचिव 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharshtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२०१०२०१७४२५९३९०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
SHIVAJI GULABRAO (1 


3३०8820८26: ICod 
FLOOR,PROTOCOL,GAD,MANTRALAY, ol 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, SHIVAJI GULABRAO GORE 


(शिवाजी गोरे) 
कक्ष अधिकारी महाराष्ट्र शासन 


प्रति - 


१. सह सचिव तथा सहमुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी (कार्यासन-३१ब),सा.प्र.वि. 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 

२. अवर सचिव कार्यासन ३१, सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई. 

३. सहसंचालक, उद्योग संचालनालय, प्रशासकीय इमारत, मंत्रालयासमोर, मुंबई. 

४. संचालक, लेखा व कोषागारे, प्रशासकीय इमारत, मंत्रालयासमोर, मुंबई. 

५. व्यवस्थापक, सह्याद्री राज्य अतिथीगृह, मलबार हिल, मुंबई 

६. निवड नस्ती. 


